RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


Kh 


SHNA 


ma 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६ , अंक - २३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा/ कार्या- २/ जमीन- ४/ १७०५५- १/ २०१७. - भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६ ) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तींचा वापर करून उक्त अधिनियमाचे कलम ४ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने मौजे करंजखेड , तालुका दिंडोरी, जिल्हा नाशिक येथील एकूण 
क्षेत्र ५७ हेक्टर ११ आर राखीव वन म्हणून घोषित करण्याची या कार्यालयाचे क्रमांक मशा/ कार्या-२/ जमीन -४/९३१३ / २०१६, दिनांक १८ एप्रिल २०१६ 
रोजीची अधिसूचना , महाराष्ट्र शासन राजपत्र, नाशिक विभागीय पुरवणी, भाग -१ मध्ये दिनांक जून २ - ८ , २०१६ यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली 
होती , ती अधिसूचना या अधिसूचनेनुसार रद्द करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 

नाशिक विभाग, नाशिक . 
नाशिक, २९ मे २०१७. 


अधिसूचना 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ जमीन- ४ / १७०५५/ २०१७. - ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १८७८ (१८७८ चा ७) याच्या कलम २८ द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून दी बॉम्बे गव्हर्नमेंट गॅझेट, दिनांक ९ मे १९०४ याद्वारे असे घोषित केले होते की, उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण 
चार “ संरक्षित वने ” यांच्या तरतुदी जी राखीव वनात अंतर्भूत केलेली नाही, मात्र जी शासनाची मालमत्ता आहेकिंवा जिच्यावर शासनाचा स्वामित्वाधिकार 
आहे किंवा जिचे संपूर्ण वनोपज किंवा त्याचा कोणताही भाग मिळण्यास शासन हक्कदार आहे , अशा यासोबतच्या अनुसूचीमध्ये अधिक विशेष करून 
उल्लेखिलेल्या वन जमिनी / पडीक जमिनी ( यात यानंतर ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे) या “ संरक्षित वने ”म्हणून लागू 
असतील ; 


आणि ज्याअर्थी, भारतीय वन अधिनियम , १९२७ ( १९२७ चा १६) याच्या कलम ३ द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविलेले आहे ; 


एच - २४८ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


त्याअर्थी, आता, भारतीय वन अधिनियम, १९२७ (१९२७ चा १६) याची कलमे ४, १७ व २९ याद्वारे तसेच [ मुंबई विभाग कमिशनर अधिनियम , 
१९५७ ( १९५८ चा मुंबई ८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( ४) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली ] शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक एफएलडी - १०८१/ एफ -६, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९८१ याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
विभागीय आयुक्त , नाशिक विभाग, नाशिक याद्वारे - 

( क) असे घोषित करतात की , उक्त अधिनियमाच्या संरक्षित वनांशी संबंधित प्रकरण चारच्या तरतुदी उक्त जमिनीस लागू असण्याचेबंद होईल . 
( ख ) असे घोषित करतात की , महाराष्ट्र शासनाने उक्त जमिनी “ राखीव वने ” म्हणून स्थापित करण्याचे ठरविले आहे ; 
( ग) सोबतच्या अनुसूचीनुसार राखीव वनांची स्थिती व हद्दी विनिर्दिष्ट करीत आहेत; आणि 

( घ ) राखीव वनांच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही जमिनींमध्ये अथवा जमिनींवर किंवा कोणत्याही वनोपजामध्ये अथवा त्यावर 
असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीच्या कथित अधिकारांच्या बाबतीत चौकशी करण्याकरिता आणि त्या अधिकारांचे अस्तित्व , स्वरूप व व्याप्ती निर्धारित 
करण्याकरिता, तसेच उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोनमध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे त्यानुसार कार्यवाही करण्याकरिता वन जमाबंदी अधिकारी म्हणून पेठ 
तालुक्याचे प्रभारी असलेल्या उपविभागीय अधिकारी, दिंडोरी उपविभाग , दिंडोरी यांची नियुक्ती करीत आहेत ; 

( ड ) उक्त अधिनियमांची कलमे ११, १२ , १५ व १६ या अन्वये वन जमाबंदी अधिकाऱ्याने दिलेल्या कोणत्याही आदेशांवर करण्यात आलेल्या 
अपिलांवर सुनावणी करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, नाशिक यांची नियुक्ती करीत आहेत. 

अनुसूची 

जिल्हा नाशिक , तालुका पेठ , गाव करंजखेड 
गट क्षेत्र 

चतु : सीमा 
क्रमांक 

उत्तर पूर्व दक्षिण 

पश्चिम 


Ty 


tici 


0 


गट नंबर २० 


0 


फॉरेस्ट गट नंबर १९ 
फॉरेस्ट गट नंबर १९ 


0 


१० ३९ 


फॉरेस्ट गट नंबर १९ 


गट नंबर ११ 

मौजे विरमाळची शीव व गट नंबर १३, २० 

नाला . 
गट नंबर २० गट नंबर १५ 

फॉरेस्ट गट नंबर १९ 
गट नंबर १३, १६ मौजे विरमाळची शीव व गट नंबर १८ 

नाला . 
गट नंबर ३४ , ४६ , गट नंबर २९ , ३० , ४८ फॉरेस्ट गट नंबर १९ व 
४७, ४८ . 

मा . गट नंबर ३३. 
सदर फॉरेस्ट गट नंबर ३१ मध्ये खाजगी मालकी गट नंबर ३२ आहे . 
मौजे पहुचीबारीची शीव , गट नंबर ६७, ७२, ७३, गट नंबर ३४ , ३८ , ३९ , 
गट नंबर ६७, ६८ , ७१, ७४ , ६५, ६४ - अ , ६४ - ब , ६५, ६३, ६१, ५८ , ८० , 
७२ , ७४ . 

६३ , ५९ , ६० , ३५, ३८ , ७९ , ७५, ७६ . 
३९ पै., ३४ व मौजे 

पहुचीबारीची शीव . 
सदर फॉरेस्ट गट नंबर ६६ मध्ये खाजगी मालकी गट नंबर ३६ व ३७ आहे . 
गट नंबर ६९ 

मौजे पहुचीबारीची शीव गट नंबर ७१ 


CM 


४२ १६ 


फॉरेस्ट गट नंबर १९ व 
मौजे तोरणमाळची शीव . 


गट नंबर ६८ , ६९ 


७० २ ०७ 
एकूण क्षेत्र .. ५७ ११ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


महेश झगडे, 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ मे २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


NOTIFICATION 


District Nashik 


No. RB/Desk -Il/ Land-4/ 17055 / 2017 .- Whereas, the Government in Council has, in exercise of the 
powers conferred by Section 28 of the Indian Forests Act, 1878 (VII of 1878) vide The BombayGovernment 
Gazette , dated 9th May 1904, the Notification, Government in Council, declared that the provisions of 
" Protected Forests " of the said Act shall be applicable to the Forest Land which is not included in the 
" Reserved Forests ",but which is the property ofGovernment, or over which the Government has proprietary 
rights , or to the whole or any part of the Forest-Produce ofwhich the Government is entitled,more specifically 
mentioned in the Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the said land ") as a " Protected 
Forest" ; 


and whereas, the Government of Maharashtra has in exercise of the powers conferred by Section 3 
of the Indian Forest Act, 1927 ( 16 of 1927 ) decided to constitute the said land , to be a "Reserved Forests ". 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by Sections 4 , 17 and 29 of the Indian Forests Act, 
1927 ( 16 of 1927 ) read with the Government Notification , Revenue and Forests Department, No . FLD 
1081/F -6 , dated the 21st October 1981 [ issued in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of 
Section 3 ofthe Bombay Commissioners of Divisions Act, 1957 (Bom . VIII of 1958) ], the Commissioner of 
Nashik hereby - 


(a ) declares that the provisions of Chapter IV relating to Protected Forest of the said Act shall ceased 

to apply to the said land ; 


(b ) declares that the Government ofMaharashtra has decided to constitute the said land as "Reserved 

Forests" ; 


(c ) specifies the situation and limits of "Reserved Forests " as per the Schedule appended hereto ; 


and 


(d ) appoints the Sub -Divisional Officer , Dindori Sub -Division , Dindori , district Nashik incharge of the 

Peth taluka , to be the Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence , 
nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised 
within the limits of the "Reserved Forests " , or in or over any Forest- Produce , and to deal with the 
same as provided in Chapter II of the said Act; 


(e ) appoints the Collector, Nashik to hear appeals from any orders passed by the Forest Settlement 

Officer under Sections 11 , 12 , 15 and 16 of the said Act. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


Schedule 


District Nashik , taluka Peth , village Karanjkhed 


GatNo. Area 


Boundaries 


North 


East 


South 


South 


West 


~ 


H . A . 


o 


0 95 


Gat No. 11 


Gat No . 20 


Village boundary of Gat Nos. 13 , 20 
Virmal and Nala . 


0 28 


Gat No . 20 


Gat No . 15 


Forest Gat No . 19 


Forest GatNo. 19 


1 26 


Gat Nos . 13 , 16 


Forest Gat No . 19 


Village boundary of Gat No . 18 
Virmal and Nala . 


31 


10 39 


Gat Nos. 34 , 46 , Gat Nos. 29, 
47 , 48 . 

30 , 48 . 


Forest Gat No. 19 ForestGat No. 19 
and MalkiGat No. 33 . 


Private Malki GatNo. 32 in Forest GatNo. 31. 


66 


42 16 


Gat Nos. 34 , 38 , 39 , 
65 ,63,61, 58 , 80 , 
79 , 75 , 76 . 


Village boundary Gat Nos.67 ,72, 
of Pahuchi Bari, 73 , 74 , 65 ,64 -A , 
GatNos. 67 , 68 , 64 -B ,63, 59 , 60 , 
71 , 72 , 74 . 35 , 38 , 39 Pt. , 34 

and Village 
boundary of 
Pahuchi Bari. 


Forest Gat No. 19 
and village 
boundary of 
Toranmal. 


Private MalkiGat Nos . 36 and 37 in Forest Gat No. 66 


70 


207 


Gat No. 69 


village boundary of GatNo. 71 


Gat Nos . 68 ,69 


Bari. 


Total .. 57 11 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


MAHESH ZAGADE , 
Divisional Commissioner, 
Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 29th May 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


जिल्हाधिकारी, जळगाव तथा समुचित प्रशासन यांजकडून । 


प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही . 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , कलम 
११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून, अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर- १२८ / २०१६ . - ज्याअर्थी, भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या कलम ३ 
च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ २०१४ /प्र. क्र. ७७ / अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचेमानण्यात येईल ; 


परंतु आणखी असे की, जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे, तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम, २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड (छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , 
जळगाव भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या 
अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वयेयाद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे जामनेर 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 

गट नंबर 


to 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये 
कारणे नमूद करावीत) ; 


१२० पै. 


० 


६४८ / २ पै . 


० 


६४९ / ३ पै . 


० 


६५१/ २ पै . 


० 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, या 
सोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक 
असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 


७०३ पै . 


० 


७०८ पै . 


० 


७०९ पै . 


० 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येते की, उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 


७१०/ १ पै. 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


अनुसूची - एक – चालू 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 

गट नंबर 


हे . आर 


अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही . 

अनुसूची - चार 
जिल्हा हद्द विटवा भुसावळ जामनेर - फत्तेपूर - मोताळा- तरवाळी फाटा 
पिंपळगाव राजा खामगाव रस्ता, रा . का . क्र . ४४ जामनेर शहराच्या 
वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव . 

___ अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे 

पदनाम - उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव . 


७१० / २ पै . 


० 


७१०/ २ पै . 


० 


७१० / २ पै . 


० 


७११ पै. 


० 


७१२ पै . 


० 


७०४ पै. 


० 


७५२ पै . 


० 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 

भाग, जळगाव, जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , आकाशवाणी 

जवळ , जळगाव , तालुका जिल्हा जळगाव . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, 

त्या अधिसूचनेचा तपशील- क्रमांक ई-टपाल २०१६ / ३२ /९५/ 

एसआर / १२८ / २०१६ , दिनांक ९ जून २०१६. 
टीप.- - 


७५१/ २ / १ पै . 


० 


७५१/ २/ २ पै. 


० 


७५१/ २/ ३ पै . 


० 


७५० पै . 


० 


( १) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनीच्या आराखड्याचे 

कार्यकारी अभियंता , सार्वजनिक बांधकाम विभाग , जळगाव व 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


७४६ पै . 


० 


७४५/ २ पै . 


० 


( २) 


७४४ पै . 


० 


७४२ पै. 


० 


७४३ पै. 


संपादित जमिनीतील हितसंबंधित व्यक्तींना उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध 
झालेल्या तारखेपासून ६० दिवसांच्या आत जमिनी संपादनाबाबत 
लेखी हरकती नोंदविता येतील . 
उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही पूर्ण 
होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचना उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर बोजा व 
अडथळा करू नये. 


० 


७९६ पै . 


० 


७९८ पै. 


. . 


० 


० १५ 


( ४) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/ १२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


( ५ ) 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जिल्हा हद्द विटवा भुसावळ जामनेर - फत्तेपूर 
मोताळा-तरवाळी फाटा-पिंपळगाव राजा खामगाव रस्ता, रा. का . क्र . 
४४ जामनेर शहराच्या वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : जिल्हा हद्द विटवा भुसावळ जामनेर 
फत्तेपूर - मोताळा - तरवाळी फाटा -पिंपळगाव राजा खामगाव रस्ता , 
रा. का . क्र . ४४ जामनेर शहराच्या वळण रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रस्ताव . 

समाजाला मिळणारे लाभ : वाहतूक व रस्त्याची सुविधा 


दुय्यम निबंधक, जामनेर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 
विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 

किशोर राजे निंबाळकर , 
जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित प्रशासन . 
जळगाव , ९ मे २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ ७ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

आदेश 
अतिरिक्त प्रधान / प्रमुख सत्र न्यायाधीश यांजकडून क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२५/ सन २०१६. - श्रीमती ए. डी . देव , जिल्हा 

न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
___ आदेश 

१७ डिसेंबर २०१६ ते दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२२/ सन २०१७.- सौ . आर. एस . भोसले ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
नरसाळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता यांची दिनांक 

__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . डी . देव यांना जिल्हा 
२ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीची एकूण न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
६ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 

न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 

इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 

येत आहे. 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

श्रीमती ए. डी . देव , जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
रजेवरून परत आल्यावर सौ . आर. एस. भोसले- नरसाळे यांना 

अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 

कार्यभार श्री . ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश - ६ व अतिरिक्त सत्र 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 
कनिष्ठ स्तर , राहाता या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता श्रीमती ए. डी . देव , जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
सौ . आर. एस . भोसले - नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
राहाता यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. आर. सोलापुरे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

अहमदनगर , २१ डिसेंबर २०१६ . 
राहाता यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
सौ . आर. एस. भोसले- नरसाळे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 

आदेश 
राहाता ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३५/ सन २०१७. - श्रीमती के . के . पाटील , 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, राहाता या पदी स्थानापन्न 

तर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 

यांची दिनांक ९ जानेवारी २०१७ ते दिनांक १३ जानेवारी २०१७ रोजीची 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
सु . कि . केवले , तसेच दिनांक ८ जानेवारी २०१७ व दिनांक १५ जानेवारी २०१७ रोजी 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
अतिरिक्त प्रधान / प्रमुख सत्र न्यायाधीश , 

__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के. के . पाटील यांना तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 

करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
अहमदनगर , ३१ जानेवारी २०१७ . 

न्यायाधीश - ३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 

येत आहे . 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

श्रीमती के. के. पाटील ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश-३ व सहायक सत्र 
आदेश 

न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३/ सन २०१६. - श्रीमती एस . के. केवले, जिल्हा 

पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . जी . इनामदार, जिल्हा न्यायाधीश- ७ 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 

व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के. के. पाटील, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -३ व सहायक सत्र 
३० डिसेंबर २०१६ रोजीची एकूण १ (एक ) दिवसाची मंजूर करण्यात 

न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 

रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - ३ व सहायक 
अहमदनगर, २३ डिसेंबर २०१६ . 

सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ६ जानेवारी २०१७. 


अहमदनगर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १२ / सन २०१७. - श्री . जि . एल . गांधी, जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांची दिनांक 
३ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ६ जानेवारी २०१७ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा म्हणून याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 
दिनांक २ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
७ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री. पी. एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. ए . बी. शेंडगे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्री. पी. एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ३ जानेवारी २०१७. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. जि . एल. गांधी यांना जिल्हा न्यायाधीश - २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- २ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


श्री. जि. एल. गांधी , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७/ सन २०१७.- श्री . ए. एन. चौरे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
१४ मार्च २०१७ ते दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ११ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १० मार्च 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ मार्च २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 


श्री. जि . एल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश- २ व सहायक सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , ३ जानेवारी २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. एन . चौरे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११० / सन २०१७. - श्री . पी. एन. देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
२२ डिसेंबर २०१६ रोजीची एक दिवसाची अर्जित रजा विशेष बाब 
म्हणून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


___ श्री . ए. एन . चौरे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . जी. मोहिते , तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ठेवण्यात येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . एन . देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री. ए . एन. चौरे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर तेतर्थजिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर, ९ जानेवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


९ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८१/ सन २०१७. - श्री . व्ही . जी . मोहिते, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक १० जानेवारी २०१७ ते दिनांक १२ जानेवारी २०१७ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . जी . मोहिते यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . व्ही . जी . मोहिते , तर्थजिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश- ६ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . व्ही. जी. मोहिते, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


७ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ८ जानेवारी 
२०१७ रोजीपर्यंत श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक ९ जानेवारी २०१७ 
रोजीपासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेसंपेपर्यंत 
श्री . व्ही . जी . मोहिते , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आलेला आहे. तसेच दिनांक 
१२ जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १६ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजीपर्यंत श्री. ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. डी . देव , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर, १२ जानेवारी २०१७. 


आदेश 


श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर. 


अहमदनगर , ९ जानेवारी २०१७ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३/ सन २०१७ . - श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के. केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १२५/ सन २०१७. - श्रीमती ए. डी . देव , जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
६ जानेवारी २०१७ ते दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीची एकूण 
६ आठवड्यांची गर्भपाताची रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए . डी. देव यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्रीमती ए. डी. देव , जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ६ जानेवारी २०१७ रोजीपासून ते दिनांक ७ जानेवारी 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत श्री . ए. एल . टिकले , जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे, दिनांक 


श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. व्ही . माने, जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


अहमदनगर , २४ जानेवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


आदेश 


संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे 
आहे. 


जळगाव , २५ जानेवारी २०१७. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९७/ सन २०१७. - श्री. आर. एम. पांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व अति. सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२३ जानेवारी २०१७ ते दिनांक २५ जानेवारी २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच दिनांक २२ जानेवारी २०१७ रोजी सुट्टी उपभोगण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. एम . पांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक जेजीए/पीआरएल / एजीआर/( ओ)/( डी)/७७३ / २०१७. - मी , 
रवि गडेकर , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतो की , तळजाई दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , तरडी , तालुका पारोळा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
कृषि संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषि संस्था असे आहे . 


श्री . आर . एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. एल . टिकले , जिल्हा न्यायाधीश - ६ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रवि गडेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव . 


जळगाव , ९ फेब्रुवारी २०१७. 


श्री . आर . एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर, ३० जानेवारी २०१७. 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द/ क .२१/ २७६१/ सन २०१६. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , धरणगाव , 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार श्री गुरुदत्त 
गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , पाळधी, तालुका धरणगाव, 
जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण झाल्याने 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे. हा आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द इ 
गाली असे समजावे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर/( ओ)/( डी )/७७२/ २०१७ . - मी , 
रवि गडेकर, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतो की , संत गाडगे महाराज दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , धोत्रे, तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 


__ सदर आदेश माझ्या सही , शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २८ डिसेंबर २०१६ रोजी दिला असे . 


धरणगाव , २८ डिसेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


११ 


आदेश 


( नोंदणी क्रमांक जेजीए / एडीएल/ एसएचएस/ जीटीओ/ १४०६, दिनांक 
१० मार्च १९८५ ) या संस्थेची परीसमापणाची कार्यवाही समाप्त करीत 
आहे व उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश 
पारित झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 

सदर आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक २३ जानेवारी २०१७ रोजी दिला असे. 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी रद्द/ क.२१/ ४२५० / सन २०१७. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, धरणगाव , 
तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव , महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार 
श्री लक्ष्मीनारायण तेलबिया उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , 
बिलखेडे, तालुका धरणगाव, जिल्हा जळगाव (नोंदणी क्रमांक जेजीए 
एडीएल/ एजीआर/( ओ)/ १९८३, दिनांक १५ मे १९८७ ) या संस्थेची 
परीसमापणाची कार्यवाही समाप्त करीत आहे व उक्त संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून 
संस्था नोंदणी रद्द झाली असे समजावे. 


धरणगाव , २३ जानेवारी २०१७ . 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह । 
आज दिनांक ११ जानेवारी २०१७ रोजी दिला असे. 


धरणगाव , ११ जानेवारी २०१७ . 


क्रमांक आस्थापना/ अंतिम आदेश/ग.म. गृह/ सन २०१७ .- मी , गुलाब 
पाटील, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, धरणगाव , तालुका धरणगाव, 
जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०२ (२) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
श्री गजानन महाराज गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , बांभोरी 
प्र . चा . , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार 
गुंडाळणे (बंद) करणेबाबत दिलेला मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 
आस्था/ कलम १०२ (१) ( क)/ मध्यंतरीय आदेश/ सन २०१६, दिनांक 
५ डिसेंबर २०१६ कायम करून कलम १०२ ( २) अन्वये अंतिम 
आदेश देत आहे. कलम १०३ ( १ ) अन्वये श्री . ए. एस. पवार, 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, एरंडोल , तालुका एरंडोल, जिल्हा 
जळगाव यांची संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत आहे. 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द / क .२१/ ४२५६/ सन २०१७. 
मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, धरणगाव , 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार श्री महात्मा फुले तेलबिया 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , हिंगोणे बु., तालुका धरणगाव , 
जिल्हा जळगाव (नोंदणी क्रमांक जेजीए / एडीएल/ एसएचएस/ जीटीओ/ 
१४१७, दिनांक १० नोव्हेंबर १९८६) या संस्थेची परीसमापणाची 
कार्यवाही समाप्त करीत आहे व उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात 
येत आहे. हा आदेश पारित झाल्याच्या तारखेपासून संस्था नोंदणी 
रद्द झाली असे समजावे. 


सदरचा आदेश दिनांक २५ जानेवारी २०१७ रोजी माझ्या सही, 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केला असे . 


गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , धरणगाव , 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव . 


सदर आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १९ जानेवारी २०१७ रोजी दिला असे. 


धरणगाव, २५ जानेवारी २०१७ . 


धरणगाव , १९ जानेवारी २०१७ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ संस्था नोंदणी रद्द / क .२१/ ४२६२ / सन २०१७. 
मी , गुलाब पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , धरणगाव , 
तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम १०९ मधील तरतुदीनुसार श्री दत्त तेलबिया उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , मुसळी, तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव 


क्रमांक सनिशे/एएनआर/ एसजीएन/ जीएनएल/( ओ)/ १०४५ / ८६ / सन 
२०१७. - मी, ए. आर . पुरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , शेवगाव , 
तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर या प्रमाणपत्राद्वारे असे जाहीर 
करतो की, अंबिका हमाल कामगार सहकारी संस्था मर्यादित , शेवगाव, 
तालुका शेवगाव, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० मधील ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


१९६१ , नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीएन / जीएनएल( ओ) / १०४५/ 
सन २०१७, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ असा आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर /एसएनआर/ जीएलआर / ३८४६/ 
सन २०१७, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण सामाजिक 
सर्वसाधारण संस्था असे आहे. 

जयेश सु. आहेर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


ए. आर. पुरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शेवगाव , 

जिल्हा अहमदनगर . 


संगमनेर , २ फेब्रुवारी २०१७. 


शेवगाव, २५ जानेवारी २०१७ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८४५ /३०९ / सन २०१७ . 
- उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
विरभद्र स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , सावरचोळ, तालुका 
संगमनेर, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था । 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहेत . 


क्रमांक वि - ४/ एनएसके/एनएसके/ जनरल/ १६९ / ६३८/ सन २०१७. 
मी , निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक, विजय 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) खाली नोंदणी 
झाल्याचे व तिचेवर्गीकरण अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० ( १) नुसार वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


नाशिक, ३ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलएआर / 
३८४५ / सन २०१७, दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण सामाजिक 
सर्वसाधारण संस्था असे आहे . 


अहमदनगर , २ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 


क्रमांक वि - ४/एनएसके / एनएसके/ जीएनएल( ओ)/ १७० / सन २०१७. 
मी, निलकंठ करे , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , विजय 
बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी 
झाल्याचे व तिचेवर्गीकरण अधिनियमाचेकलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० ( १ ) नुसार वर्गीकरण 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

नीलकंठ करे, 
जिल्हा उपनिबंधक, 
सहकारी संस्था, नाशिक . 


क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८४६ /३०३ / सन २०१७ . 
- उपनिबंधक , सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
मूळगंगा स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , चंदनापुरी , तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहेत . 


नाशिक, ९ फेब्रुवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


१३ 


वाचावे. - ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (४ ) 
( २) या कार्यालयाचा अवसायनाचा अंतिम आदेश दिनांक २७ मार्च २०१४ 

आदेश 
क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल/ तुळजाभवानी ग्रामीण/ १८३/ सन २०१७. - ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावे क्रमांक १ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम (सुधारणा), २०१३ चे कलम १०३ ( ४) नुसार अवसायकाचे नेमणुकीबाबत कार्यालयीन सोयीनुसार बदल करण्याचा अधिकार आहे. 

ज्याअर्थी, उपरोक्त वाचावेक्रमांक २ अन्वये खालील तपशिलात नमूद संस्थेवर अवसायकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी, मी , निरज भ. चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, नंदुरबार , मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०३ ( ४) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार कार्यालयीन कामकाजाच्या सोयीसाठी प्रशासकीय कारणास्तव खालील तपशिलात नमूद सहकारी संस्थेवर 
अवसायनाचे कामकाज पाहणेसाठी नवीन अवसायकांची नियुक्ती करीत आहे. 
अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायकाचे नाव व नवीन नियुक्त केलेल्या अवसायकाचे 

पदनाम 

नाव व पदनाम 

४ 
तुळजाभवानी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , श्री . डी. जी . गायकवाड , 

श्री . एम . डी . गांगुर्डे, 
खोंडामळी, तालुका नंदुरबार . 

सहकार अधिकारी , प्रथम श्रेणी , सहायक सहकारी अधिकारी अधीन 
नंदुरबार . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

नंदुरबार . 
नवीन नियुक्त अवसायकांनी पूर्वीच्या अवसायकांकडून संस्थेचा संपूर्ण दप्तरी पदभार घेऊन अवसायकाचे कामकाज त्वरित सुरू करावे व तसा 
अहवाल या कार्यालयास सादर करावा . सदर आदेशाची अंमलबजावणी तत्काळ करावी . 
सदरचा आदेश हा आज दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझ्या स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे. 

निरज भ . चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
नंदुरबार , ४ फेब्रुवारी २०१७. 

सहकारी संस्था , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार . 


आदेश 
क्रमांक आस्था / अवसायक बदल/ नापत / इतर संस्था/ ४५८८ / सन २०१६. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०३ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानुसार मी , जे. बी . बारी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, शहादा, जिल्हा नंदुरबार असा आदेश देतो की , पूर्वीच्या अवसायकांची 
बदली झाल्यामुळे व सेवानिवृत्त झाल्यामुळे व अन्य कारणास्तव मी खालीलप्रमाणे अवसायकांच्या नियुक्तीत बदल करीत आहे. 
___ संस्थेचे नाव 

सध्याच्या अवसायकाचे नाव 

नवीन नियुक्त केलेल्या 

अवसायकाचे नाव 


लं 


- 


श्री . एम. वाय . पाटील 


श्री . एन . वाय . अहिरे 


- 


श्री . आण्णासो. पी . के . पाटील सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , मोहीदे त . श . 
गुरुदत्त सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , उंटावद 
लोकमान्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शहादा 
आशादिप सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शहादा 
शनैश्वर नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शहादा 
सुखशांती कृषी साधन सहकारी संस्था मर्यादित , शहादा 
शहादा तालुका विविध कार्यकारी सहकारी ग्रामोद्योग 
संघ लिमिटेड , शहादा . 
हिंगलाज महिला नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित, शहादा 


श्री. एम . वाय. पाटील 
श्री . एम. वाय . पाटील 
श्री . एम. वाय. पाटील 
श्री. एम . वाय . पाटील 
श्री . एस. ए. पाटील 
श्री . एस. ए . पाटील 


श्री. एन. वाय . अहिरे 
श्री . एन. वाय . अहिरे 
श्री . एन. वाय. अहिरे 
श्री . एन. वाय. अहिरे 
श्री . एस . डी . कोकणी 
श्री . एस . डी . कोकणी 


- 


- 


- 


८ 


श्री . टी. यु. बडगुजर 


श्री . एस . जे . पवार 

जे . बी . बारी , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, शहादा, जिल्हा नंदुरबार . 


नंदुरबार , ८ डिसेंबर २०१६. 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ अवसायक बदल / नापत/ इतर संस्था/ २२१/ सन २०१७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार मी , जे. बी. बारी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शहादा, जिल्हा नंदुरबार असा आदेश देतो की , पूर्वीच्या अवसायकांची बदली 
झाल्यामुळे मी खालीलप्रमाणे अवसायकांच्या नियुक्तीत बदल करीत आहे . 
संस्थेचे नाव 

सध्याच्या अवसायकाचे नाव 

नवीन नियुक्त केलेल्या 
अवसायकाचेनाव 


लं 


-Y 


श्री. एम. बी. पावरा 
श्री. एम. बी. पावरा 
श्री . एन. वाय. अहिरे 


० 


अंबिका नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , शहादा 

श्री . एम. ए. खवळे 
प्रभुदत्तनगर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शहादा श्री. एम. ए. खवळे 
हुतात्मा शिरीषकुमार सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , श्री . एम. ए. खवळे 
शहादा. 
दत्तगुरु सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , शहादा श्री . एम. ए. खवळे 
नागेश्वर ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, पिंगाणे श्री. एम . ए. खवळे 
भाग्यलक्ष्मी सुतगिरणी कामगारांची सहकारी पतसंस्था मर्यादित , श्री . एम . ए. खवळे 
उंटावद, होळ . 
रथचक्र शासकीय कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था श्री . एम . ए. खवळे 
मर्यादित, शहादा . 
पंचशील मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , श्री . एम . ए . खवळे 
शहादा. 


श्री . एन . वाय. अहिरे 
श्री. एम. बी. पावरा 
श्री . एस. जे . पवार 


श्री . एम . बी . पावरा 


० 


श्री . एन. वाय. अहिरे 


- 


जे . बी . बारी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शहादा, जिल्हा नंदुरबार. 


नंदुरबार , ४ जानेवारी २०१७. 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे. - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे- १ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६(२), 

दिनांक १९ मार्च१९६८ . 
( २ ) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल / १६०५/प्र .क्र. १२० / १५ - स , दिनांक २ एप्रिल २००५ 
( ३) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना. बँका/ डी -४/ ना . पत / क. १५६ / प्रशिक्षण ५, दिनांक १३ जुलै २००५ . 
( ४) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४ / पतसंस्था/ का . क. १५६ / ११ , दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११ . 
( ५ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२ / २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 
( ६ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अहमदनगर शहर सहकारी बँक लिमिटेड , अहमदनगर यांचे दिनांक २६ जुलै २०१६, दिनांक १५ 

ऑक्टोबर २०१६ व दिनांक ९ जानेवारी २०१७ चे पत्र व संचालक मंडळ सभा, दिनांक २६ एप्रिल २०१६ च्या ठराव क्रमांक ९- ए . 

( ७ ) या कार्यालयाचे जा .क्रमांक ८ - सआ / वैधा.कार्य व अवसा. काम / कलम १५६/ २०१६ /१८१ , दिनांक २४ जून २०१६ चे परिपत्रक 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 

आदेश 
क्रमांक ना . बँका/ सआ- १ / अ. नगर शहर बँक/ क . १५६/ अधि. / ३३६/ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ 
( १) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , सुनील पवार, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये अहमदनगर शहर सहकारी बँक लिमिटेड , अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त 
करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार पुढील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०१७ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


परिशिष्ट 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 
( जिल्हा) 


( २ ) 


( ५ ) 


( ७ ) 


श्री . विधाते भाऊसाहेब मुरलीधर 

ज्यु . ऑफीसर/ 

कलम १५६ ( १) व अहमदनगर 
वसुली अधिकारी. 

नियम १०७ 
वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 

सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांचेकार्यालयासह 

या कार्यालयास सादर करावी . 
अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा. 
वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 

ठेवावी. त्याबाबतचा नमुना अ , ब, क पाहावा . 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९४२/ २०१३, दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 

या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेशांचे पालन वसुली अधिकारी यांनी करावे. 
वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४/ प्र. क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, अहमदनगर शहर सहकारी बँक लिमिटेड , 

अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ११) वसुली अधिकारी यांनी पगारजप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदारांच्या पगारकपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे , त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

सुनील पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे , २३ जानेवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
आदेश 

टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
क्रमांक बी -२/ २९७/ सन २०१७. - श्री . एस. डी . कुलकर्णी, मुख्य 

अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या 
न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार यांना दिनांक ९ जानेवारी २०१७ ते 
१ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण २४ दिवसांची परिवर्तित रजा 

पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. यापूर्वी मंजूर करण्यात 

___ सौ. प्राची पी . कुलकर्णी, 
आलेली दिनांक ९ जानेवारी २०१७ ते दिनांक १३ जानेवारी २०१७ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 
रोजीची अर्जित रजा विनंतीनुसार रद्द करण्यात येत आहे . 

नंदुरबार . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . कुलकर्णी यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 

नंदुरबार , १४ फेब्रुवारी २०१७. 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

आदेश 
__ श्री. एस . डी . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे क्रमांक बी - २/ ७२७/ सन २०१७.- श्री . एस . डी. चक्कर, ३ रे सहदिवाणी 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे न्यायिक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
श्री . आर . जे . तांबे, नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 

दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७ ते ९ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण 
श्री . एस. डी . कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांनी ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. डी. चक्कर यांना ३ रे सहदिवाणी 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेदिनांक २८ जानेवारी २०१७ चे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सादर केलेले आहे . 

न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. डी . कुलकर्णी, 

३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एस. डी. चक्कर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
नंदुरबार , ४ फेब्रुवारी २०१७ . 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. डी . पी . काळे, ४ थे सहदिवाणी 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
आदेश 

सोपविण्यात आला होता. 
क्रमांक बी -२/ ३६८/ सन २०१७. - श्री . संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी,नंदुरबार यांना दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ व दिनांक 

____ श्री . एस . डी. चक्कर, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
२२ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा व त्या __ न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
काळातील मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
आहे. 

प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी यांना मुख्य महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डी. चक्कर , ३ रे 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 

धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
श्री. संतोष दिगंबर कुलकर्णी, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांचे 

वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . राजेंद्र ज . तांबे, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नंदुरबार यांनी धुळे , १० फेब्रुवारी २०१७. 
सांभाळावा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


१७ 


आदेश 

श्री . डी . एम . आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे 
क्रमांक बी -२/ ७७७/ सन २०१७ . - श्री. पी . एच . काळे, जिल्हा 

यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी 

असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले 
२०१७ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची । 

आहे. 
अर्जित रजा, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१७ ( रविवार ) या सुट्टीला जोडून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . डी. एम . आहेर, २ रे 
२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . एच . काळे यांना जिल्हा 

धुळे, १५ फेब्रुवारी २०१७ . 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 

आदेश 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

क्रमांक बी -२/ ७७९ / सन २०१७. - श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी 
श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ ते १० फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण 
श्री. एस. एस. शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एच. गरड यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा 

करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत __ येत होते . 
राहिले असते. 

श्री . एस . एच . गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
धुळे, १५ फेब्रुवारी २०१७. 

त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. जे . गिहे , दिवाणी न्यायाधीश, 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
आदेश 

आला होता. 
क्रमांक बी -२/७७८ / सन २०१७ .- श्री. डी. एम. आहेर , २ रे सहदिवाणी ___ श्री . एस. एच. गरड , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ ते न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर 
११ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा ते कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केले आहे . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी. एम . आहेर यांना २ रे सहदिवाणी __ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एच. गरड, दिवाणी 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे 
वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते, तर ते 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा 
श्री. डी . एम . आहेर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. आर. डी . चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे 

धुळे , १५ फेब्रुवारी २०१७. 
यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


आदेश 


श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जे . एल . गांधी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १३ फेब्रुवारी २०१७ . 


क्रमांक बी -२/ ७८० / सन २०१७. - श्री . ए . जे. गि -हे , सहदिवाणी । 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांना 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१७ ( रविवार) 
या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१५ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
२० फेब्रुवारी २०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए . जे. गिहे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . ए. जे. गिहे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एच. एस. गरड , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचेकडे सोपविण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. ए . जे. गिहे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रल्हाद चिं . बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


धुळे . 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४८/ सन २०१७.- श्रीमती एस . के. कारंडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन 
इमारतीचेउद्घाटन समारंभानंतर ते दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के. कारंडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती एस. के. कारंडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या 
नवीन इमारतीचे उद्घाटन समारंभानंतर ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजीपर्यंत श्री . पी . आय. मोकाशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , संगमनेर यांचेकडे व दिनांक १९ फेब्रुवारी २०१७ रोजीपासून ते 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती 
व्ही . जे. कोरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्रीमती एस . के . कारंडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १० फेब्रुवारी २०१७. 


धुळे, १५ फेब्रुवारी २०१७. 


7 आह . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/११/ सन २०१७. - श्री . एस. एम . भगत , जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यांना दिनांक 
१३ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या 
नवीन इमारतीचेउद्घाटन समारंभानंतर ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एम. भगत यांना जिल्हा न्यायाधीश- १ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


१९ 


श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

हे . म. देशपांडे, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 
अहमदनगर , ९ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५२ / सन २०१७. - श्रीमती आर. एम. शेख , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन 
इमारतीचे उद्घाटन समारंभानंतर ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. एम. शेख यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती आर. एम . शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. एम. शेख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर, १० फेब्रुवारी २०१७ . 


जाह . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ३३ / सन २०१७. - श्री. पी . व्ही . बुलबुले , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ ते 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. पी . व्ही. बुलबुले यांना दिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . पी. व्ही. बुलबुले , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा न्यायिक कार्यभार श्री . 
एस. आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७५/ सन २०१७. - श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांना दिनांक १३ फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०१७ रोजी अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन 
इमारतीचे उद्घाटन समारंभानंतर ते दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


श्री . पी . व्ही. बुलबुले , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


आहे . 


अहमदनगर, १५ फेब्रुवारी २०१७ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचेपद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/६६/ सन २०१७.- श्री . ए. जी . देशिंगकर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ फेब्रुवारी 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०९ / सन २०१७ .- श्री . ए . बी . शेंडगे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १७ फेब्रुवारी २०१७ 
ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 


आहे. 


२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. जी. देशिंगकर यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . ए. जी . देशिंगकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . ए. जी . देशिंगकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १४ फेब्रुवारी २०१७. 


। रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . शेंडगे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . ए. बी . शेंडगे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . ए. बी . शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सौ. सु. कि . केवले , 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर. 
अहमदनगर , १४ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०१/ सन २०१७. - श्रीमती पी . पी . बनकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांना दिनांक १५ 
फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेसंपेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . बनकर यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती पी . पी . बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. व्ही . मोहिते , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . पी . बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १३ फेब्रुवारी २०१७. 


जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
प्रभारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी - १/ ५४५/ सन २०१७. - श्री . एस . एम. देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१७ (रविवार ) या सुट्टीला जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ४ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. एम. देशपांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


२१ 


न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 

BY DISTRICT JUDGE - 2 AND 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 
श्री. एस. एम . देशपांडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 

Order 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 

No. EST/ 903 /2017 . - Earned leave for two (2 ) 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. एस . बी . साळुखे, तदर्थजिल्हा न्यायाधीश- १ व 

days from 7th February 2017 and 8th February 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

2017 with permission to leave headquarters with 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील effect from 6th February 2017 after office hours to 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम. देशपांडे , 9th February 2017 before office hours is hereby 
जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद granted to Smt. J. B . Goyal, 7th Joint Civil Judge , 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न Nashik. 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 

Charge during the absence of Smt. J. B . Goyal, 
धुळे, १ फेब्रुवारी २०१७. 

7th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik is kept with Smt. 

P. V . Dhande , 8th Joint Civil Judge , Junior Division 
आदेश 

and JudicialMagistrate , First Class , Nashik . 
क्रमांक बी - १/ ५४८ / सन २०१७. - श्री . जी. बी . जाधव , मुख्य 

Certified that Smt. J . B . Goyal would have 
न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांना दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक 

continued to officiate in the post of 7th Joint Civil 
४ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 

Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First 
५ फेब्रुवारी २०१७ (रविवार ) या सुट्टीला जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 

Class , Nashik , if she had not proceeded on leave 
येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 

for the period from 6th February 2017 and 7th 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 

February 2017 (Note 2 below Rule 39 (2 ) 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात 

Maharashtra Civil Services (Pay) Rules 1981). 
येत आहे. 

Nashik , 6th February 2017 . 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . बी . जाधव यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 

Order 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त No. EST / 949 /2017 .- Extension of Earned leave 
ठेवणेत येत आहे . 

for sixteen ( 16 ) days from 2nd February 2017 to 
श्री. जी. बी. जाधव , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचेवरीलप्रमाणे 

17th February 2017 with permission to leave 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . आर. डी . 

headquarters till 18th February 2017 before office 

hours is hereby granted in continuation of Earned 
चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे 

leave from 30th January 2017 to 1st February 2017 
सोपविण्यात येत आहे . 

previously granted to Smt. A . H . Thakur, 3rd Joint 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री . जी . बी . जाधव , मुख्य First Class ,Malegaon . 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 

Certified that Smt. A . H . Thakur would have 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 

continued to officiate in the post of 3rd Joint Civil 
काम करीत राहिले असते. 

Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , First 
रमेश रामचंद्र कदम , Class, Malegaon , ifhe had not proceeded on leave 
जिल्हा न्यायाधीश- १, धुळे 

for the period from 2nd February 2017 to 
व प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , धुळे . 

____ 17th February 2017 ( Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 

Maharashtra Civil Services ( Pay) Rules, 1981) . 
धुळे , १ फेब्रुवारी २०१७. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


Charge during the absence of Smt. A . H . Thakur, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , FirstClass, Malegaon is keptwith Shri. 
A . R . Yadav, 4th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class ,Malegaon with 
effect from 2nd February 2017 before office hours 
to 2nd February 2017 after office hours and 
6th February 2017 before office hours to 18th 
February 2017 before office hours and with Shri . 
A . H . Baig , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class, Malegaon with 
effect from 2nd February 2017 after office hours to 
6th February 2017 before office hours along with 
the additional charge of the Court of 5th Joint Civil 
Judge , Junior Division and JudicialMagistrate, First 
Class , Malegaon and 6th Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 
Nashik, 6th February 2017 . 


Nashik to the extent of Judicial Charge with 
Shri. A . H . Baig , Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, Malegaon to 
the extent of his limit and Administration Charge 
along with the additional charge of the Court of Civil 
Judge, Senior Division ,Malegaon with effect from 
7th February 2017 after office hours to 
10th February 2017 before office hours . 

Certified that Shri. R . S . Karankal would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate , Malegaon , if hehad not proceeded on 
leave for the period from 7th February 2017 to 
10th February 2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules, 1981). 
Nashik , 7th February 2017 . 


Order 


No . EST/ 1012/ 2017. - Earned leave for three (3) 
days from 14th February 2017 to 16th February 
2017 with permission to leave headquarters till 
17th February 2017 before office hours is hereby 
granted to Smt. R . M . Satav, Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Charge during the absence of Smt. R . M . Satav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad is kept 
with Shri . R . R . Hastekar, Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 


Order 
No . EST / 964/2017. - The District Judge- 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following Order . 

Earned leave for four ( 4 ) days from 7th February 
2017 to 10th February 2017 with permission to 
leave headquarters with effect from 6th February 
2017 after office hours to 11th February 2017 before 
Lok -Adalat is hereby granted to Shri. R . S . Karankal, 
Joint Civil Judge, Senior Division and Additional 
Chief JudicialMagistrate ,Malegaon . 

Charge during the absence of Shri . R . S . 
Karankal, Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Malegaon is 
kept with Shri. C . P . Nere , Civil Judge, Senior 
Division , Malegaon with effect from 6th February 
2017 after office hours to 7th February 2017 before 
office hours and 10th February 2017 before office 
hours to 11th February 2017 before office hours 
and with Smt. S . C . Jadhav, Joint Civil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 


Certified that Smt. R . M . Satav would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional Chief Judicial 
Magistrate ,Malegaon , if she had not proceeded on 
leave for the period from 14th February 2017 to 
16th February 2017 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981) . 


N . B . BHOS , 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 
Nashik, 10th February 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


२३ 


Charge during the absence of Shri. N . B . Bhos, 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik is kept with Smt. Urmila Joshi- Phalke, 
District Judge - 1 and Additonal Sessions Judge , 
Nashik 


Certified that Shri. N . B . Bhos would have 
continued to officiate in the postof District Judge - 2 
and Additional Sessions Judge , Nashik if he had 
not proceeded on leave for the period from 
16th February 2017 to 18th February 2017 (Note 2 
below Rule 39 (2) Maharashtra Civil Services (Pay) 
Rules , 1981) . 
Nashik , 13th February 2017 . 


By I/ C DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/ 1013/2017 . - The District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
pass the following Order : 

Earned leave for four (4 ) days from 7th February 
2017 to 10th February 2017 suffixing holidays falling 
on 11th February 2017 and 12th February 2017 with 
permission to leave headquarters with effect from 
6th February 2017 after office hours to 
13th February 2017 before office hours is hereby 
granted to Shri. S . T. Pandey, District Judge- 9 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. S . T. Pandey, 
District Judge -9 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik is keptwith Shri. P. K . Chitnis , ad hoc District 
Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Nashik . 

Certified that Shri. S . T . Pandey would have 
continued to officiate in the post of District Judge -9 
and Assistant Sessions Judge , Nashik , if he had 
not proceeded on leave for the period from 
7th February 2017 to 10th February 2017 (Note 2 
below Rule 39 (2 )Maharashtra Civil Services (Pay ) 
Rules, 1981) 

N . B . BHOS , 
I/ c. District Judge- 1 and 

Additional Sessions Judge, Nashik . 
Nashik , 10th February 2017 . 


Order 


No . EST/1111/2017 . - Earned leave for three (3 ) 
days from 16th February 2017 to 18th February 
2017 suffixing Sunday falling on 19th February 2017 
with permission to leave headquarters with effect 
from 15th February 2017 after office hours to 
20th February 2017 before office hours is hereby 
granted to Shri. R . R . Vaishnav , District Judge -5 
and Additional Sessions Judge , Nashik . 


Certified that Shri . R . R . Vaishnav would have 
continued to officiate in the post of District Judge-5 
and Additional Sessions Judge , Nashik , if he had 
not proceeded on leave for the period from 16th 
February 2017 to 18th February 2017 (Note 2 below 
Rule 39 ( 2) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 


1981). 


BY DISTRICT JUDGE- 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Charge during the absence of Shri. R . R . 
Vaishnav, District Judge - 5 and Additional Sessions 
Judge, Nashik is kept with Shri. N . K . Brahme, 
District Judge -6 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Order 


No. EST / 1063/2017 .- Earned leave for three (3 ) 
days from 16th February 2017 to 18th February 
2017 suffixing Sunday falling on 19th February 2017 
with permission to leave headquarters with effect 
from 15th February 2017 after office hours to 
20th February 2017 before office hours is hereby 
granted to Shri. N . B . Bhos, District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Smt. URMILA JOSHI-PHALKE , 

District Judge - 1 and 
Additonal Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 14th February 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 
BY DISTRICT JUDGE - 2 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/ 1112 /2017 . - The District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


Smt. K . M . Pingle , 

Ex post facto sanction to the Extension of 
3rd Joint Civil Judge, Junior Division 

Earned leave for twenty (20 ) days from 22nd 
and Judicial Magistrate, First Class , 

January 2017 to 10th February 2017 is hereby 
Nashik . 

granted in continuation of Earned leave from 
17th January 2017 to 21st January 2017 

previously granted . 
Shri. A . B . Marlecha , 

Ex post facto sanction to the Commuted leave 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division for two (2) days on 3rd February 2017 and 
and Judicial Magistrate , First Class , 4th February 2017 

Maleagon . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties. 


Smt. K . M . Pingle , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Nashik 


Smt. S . R . Bhor, 
4th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik with 
effect from 22nd January 2017 to 24th 
January 2017 and 26th January 2017 to 31st 
January 2017 and with 
Shri. A . S . Tekale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik on 25th 
January 2017 and 1st February 2017 to 10th 
February 2017 
Shri. A . H . Baig , 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class , Malegaon along with 
the additional charge of the Court of 
Shri . A . R . Yadav, 
4th Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, Malegaon . 


Shri. A . B . Marlecha , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class, 
Maleagon . 


N . B . BHOS , 

District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 14th February 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 24 

Order 
No . EST/ 992 /2017 .- The District Judge- 2 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. S . C . Jadhav, 

Earned leave for four ( 4 ) days from 4th March 
Joint Civil Judge , Senior Division , 

2017 to 7th March 2017 with permission to 
Nashik 

leave headquarter with effect from 3rd March 
2017 after office hours to 8th March 2017 

before office hours . 
Smt. D . D . Kolapkar, 

Ex post facto santioned to the Commuted 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 

leave for two (2 ) days on 2nd February 2017 
and Judicial Magistrate , First Class, 

and 3rd February 2017 . 
Nashik 
Smt. P . R . Dandekar, 

Earned leave for four (4 ) days from 13th 
Civil Judge , Junior Division and 

February 2017 to 16th February 2017 prefixing 

holidays falling on 11th February 2017 and 12th 
JudicialMagistrate , First Class , 

February 2017 with permission to leave 
Nandgaon . 

headquarter with effect from 11th February 
2017 after Lok -Adalat to 17th February 2017 

before office horus. 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


Shri . S . V . Kendre , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Smt. S . C . Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 
Smt. D . D . Kolapkar, 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, 
Nashik 


Smt. J. B . Goyal, 
7th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik 
along with the additional charge of the Court of 
Smt. S . R . Bhor, 
4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Nashik . 


Smt. P . R . Dandekar, 
Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class , 
Nandgaon . 


Smt. S . V . Phulbandhe , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Manmad -City . 


N . B . BHOS , 

District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 9th February 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 

Order 
No. EST/993 /2017 . - The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Shri. S . R . Sharma , 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge, Nashik . 


Earned leave for five (5 ) days from 14th March 
2017 to 18th March 2017 prefixing holidays 
falling on 11th March 2017 to 13th March 2017 
with permission to leave headquarter with 
effect from 10th March 2017 after office hours 
to 20th March 2017 before office hours . 


Smt. M . H . More 
District Judge - 8 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Earned leave for six (6 ) days from 13th 
February 2017 to 18th February 2017 prefixing 
holidays falling on 11th February 2017 and 12th 
February 2017 and suffixing Sunday falling on 
19th February 2017 with permission to leave 
headquarter with effect from 11th February 
2017 after Lok - Adalat to 20th February 2017 
before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period. 

( II) 
Sr. No . Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties. 


Shri. S . R . Sharma, 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. U . M . Nandeshwar, 
District Judge -4 and Additional Sessions 
Judge , Nashik , The Charge under the MCOC 
Act is kept with Smt. U . S . Joshi- Phalke , 
District Judge- 1 and Additional Sessions 
Judge , Nashik with effect from 14th March 
2017 before office hours to 20th March March 
2017 before office hours . 


Smt. M . H . More , 
District Judge- 8 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. S . S . Ghodke , 
District Judge -7 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


URMILA JOSHI-PHALKE , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 9th February 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 26 

Order 
No . EST/ 902 /2017 .- The District Judge- 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. S . S . Ghodke , 

Earned leave for three ( 3 ) days from 27th 
District Judge - 7 and Additional February 2017 to 1st March 2017 prefixing 
Sessions Judge , Nashik . 

holidays falling on 24th February 2017 to 26th 

February 2017 
Smt. S. S . Ghodke , 

Earned leave for three (3 ) days from 14th 
District Judge -7 and Additional March 2017 to 16th March 2017 prefixing 
Sessions Judge , Nashik . 

holidays falling on 11th March 2017 to 13th 

March 2017 
Smt. S . S . Ghodke , 

Earned leave for three (3 ) days from 27th 
District Judge - 7 and Additional 

March 2017 to 29th March 2017 prefixing 
Sessions Judge , Nashik . 

holidays falling on 25th March 2017 and 26th 

March 2017 
Smt. M . H . More , 

Ex post facto sanction to the Commuted leave 
District Judge -8 and Additional 

for three ( 3 ) days from 30th January 2017 to 
Sessions Judge , Nashik . 

1st February 2017 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during 
the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is 
kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 
Smt. M . H . More , 
District Judge -8 and Additional Sessions 
Judge, Nashik 


Smt. S . S . Ghodke , 
District Judge -7 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


2 


Smt. M . H . More , 
District Judge -8 and Additional Sessions 
Judge, Nashik 


Smt. S . S . Ghodke, 
District Judge - 7 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 
Smt. S . S . Ghodke , 
District Judge -7 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 
Smt. M . H . More 
District Judge -8 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. M . H . More , 
District Judge - 8 and Additional Sessions 
Judge, Nashik 
Smt. S . S . Ghodke, 
District Judge -7 and Additional Sessions 
Judge , Nashik . 


URMILA JOSHI-PHALKE , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 4th February 2017 . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


आदेश 


BY DIRECTOR OF TEXTILES AND 

ADDITIONAL REGISTRAR , 
CO -OPERATIVE OF SOCIETIES 


क्रमांक वि -१ /एनएसके/ एनएसके /एचएसजी/ ( टीसी )/ ५६७७/ ४८९/ सन 
२०१७. - शिवकांची को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हेनंबर ७१९ /१ + ७२० 
अ/ ३ मधील प्लॉट नंबर २ + ३ यांसी एकूण क्षेत्र ९४८ .७६ चौ . मी . या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


No . SPM /D -6 /Regn ./284 /2017 . - The Director of 
Textiles and Additional Registrar, Co - operative 
Societies, Government of Maharashtra , Nagpur 
hereby certifies that Kanakdhaga Sahakari 
Spinning Mill Ltd ., Chalisgaon , taluka Chalisgaon , 
district Jalgaon has been registered under Section 
9 ( 1) of the Maharashtra Co -operative Societies 
Act , 1960 (Mah . XXIV of 1961). The Registration 
Number of the Society is No . JGA/PRG / (A )/DT- 11 , 
dated 11th January 2017 and the same has been 
classified as “ Processing Society " Sub - class 
“ Agricultural Processing Society " under Section 12 
(1) of the said Act read with Rule 10 (1) of the 
Maharashtra Co -operative Societies Rules , 1961. 


नाशिक , ३० जानेवारी २०१७. 


आदेश 


SANJAY MEENA, 
Director of Textiles and 

AdditionalRegistrar, 

Co - operative Societies, 
Government of Maharashtra ,Nagpur. 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ५६८०/ ६९७/ सन 
२०१७. - अर्क रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
भगुर , देवळाली कॅन्टोनमेंट बोर्ड, नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ३९ / १- ए/ ३ व सर्व्हे नंबर ३९/ १ - ए/ ४ यांसी 
एकूण क्षेत्र ९९०० .०० चौ . मी . या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम १० (१) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 
नाशिक, १७ फेब्रुवारी २०१७ . 


Nagpur, 11th January 2017 . 


आदेश 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक वि -१/एनएसके/ एनएसके /एचएसजी/(टीसी)/५६८१/ ७१५ / सन 
२०१७.- कृष्णा को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, नाशिक 
ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ७१७/१ - ब + १ - अ/१ / १/ 
३७/ १ मधील प्लॉट नंबर ५- ब + ४- ब यांसी एकूण क्षेत्र ५०२ . ७८ चौ . मी. 
या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके /एनएसके/ एचएसजी/( टीसी)/ ५६७९ /६७६ / सन 
२०१७ . - राजशिल्प को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ८३६ मधील 
प्लॉट नंबर ९ + १० + ११ + १२ यांसी एकूण क्षेत्र ८६५. ६० चौ . मी . या 
मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


डॉ . प्रिया दळणर , 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

नाशिक तालुका , नाशिक . 


नाशिक , १८ फेब्रुवारी २०१७. 


नाशिक, १५ फेब्रुवारी २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


२९ 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८२६ / ४९५/ २०१७. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
जय हनुमान शेतकरीविकास सहकारी संस्था मर्यादित, सावरचोळ , 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८२६/ 
सन २०१७, दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे आहे . 


रजेवरून परत आलेनंतर श्री. एम . वाय . ए. के . शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 

श्री. एम . वाय . ए. के. शेख, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एम . वाय . ए. के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


जयेश सु. आहेर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर. 


संगमनेर, २० फेब्रुवारी २०१७. 


अहमदनगर , २० फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर/( ओ)/( डी )/ ७७४/ २०१७. - मी , रवी 
गडेकर, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव अधिसूचित 
करतो की , श्रद्धा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , कळमळू , 
तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ चा १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था असे आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५/ सन २०१७. - श्री . एम . वाय . ए. के. शेख, 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २० फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 


रवी गडेकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध), जळगाव , 


जळगाव , १५ फेब्रुवारी २०१७ . 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५/ सन २०१७. - श्री . एम . वाय . ए . के . शेख, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 
दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३ मार्च 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६ / सन २०१७. - श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची दिनांक 
२१ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . ए. पी . रघुवंशी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. एम . वाय. ए. के . शेख, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश- २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १२५/ सन २०१७.- श्रीमती ए. डी. देव, जिल्हा 
न्यायाधीश- ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांना दिनांक 
६ आठवड्यांची गर्भपात रजा दिनांक ६ जानेवारी २०१७ ते दिनांक 
१६ फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चे 
नियम ७४ (५ ) द्वारे मंजूर करण्यात आली होती. श्रीमती ए. डी . देव , 
जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर ह्या 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कामावर रूजू झाल्याने गर्भपात 
रजेपैकी दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७ व दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजीची उर्वरित दोन दिवसांची गर्भपात रजा याद्वारे रद्द करणेत येत 
आहे. त्याप्रमाणे त्यांचे सेवापुस्तकात नोंद घेण्यात यावी . 
अहमदनगर , १७ फेब्रुवारी २०१७ . 


अहमदनगर , २० फेब्रुवारी २०१७ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१७/ सन २०१७ . - श्री . एस . आर. नावंदर , 

आदेश 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा यांची दिनांक 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ७/ सन २०१७ . - श्री . ए. एन. चौरे , तर्थजिल्हा 
२१ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक ४ मार्च २०१७ रोजीची एकूण १२ 

न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 

२८ फेब्रुवारी २०१७ ते २ मार्च २०१७ ते दिनांक २४ मार्च २०१७ रोजीची 
२० फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ मार्च २०१७ 

एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 

दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
येत आहे. 

३ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
रजेवरून परत आलेनंतर श्री . एस . आर . नावंदर यांना जिल्हा परवानगी देण्यात येत आहे . 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पुनर्नियुक्त 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . ए. एन . चौरे यांना तर्थ जिल्हा 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 

न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या 

करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
श्री. एस. आर. नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचेपद रिक्त 
न्यायाधीश, नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा___ ठेवण्यात येत आहे. 
न्यायिक कार्यभार श्री . एस . यु. बघेले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 

श्री . ए . एन . चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार दिनांक 

न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
२० फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ फेब्रुवारी 

पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. व्ही . जी . मोहिते ,तर्थजिल्हा न्यायाधीश 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी 

२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. पी . व्ही. बुलबुले , दिवाणी न्यायाधीश , 

आहे. 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. ए . एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
श्री . एस . आर. नावंदर यांना जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 

न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
न्यायाधीश, नेवासा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 

गेले नसते, तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नेवासा 

अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अहमदनगर , २७ फेब्रुवारी २०१७ . 
अहमदनगर , २० फेब्रुवारी २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


३१ 


आदेश 


श्री . ए. एल . टिकले, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए . डी. देव , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १५/ सन २०१७. - श्री . एम . वाय . ए. के. शेख , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 
दिनांक १ मार्च २०१७ ते दिनांक ४ मार्च २०१७ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
६ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . एम . वाय . ए. के. शेख यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


___ श्री. ए. एल. टिकले, जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर, २ मार्च २०१७. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/९७/ सन २०१७. - श्री . आर. एम . पांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२ मार्च २०१७ ते दिनांक ४ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री. एम . वाय . ए. के. शेख, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री. एम . वाय . ए. के. शेख, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रजेवरून परत आलेनंतर श्री . आर. एम . पांडे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


अहमदनगर, २८ फेब्रुवारी २०१७ . 


आदेश 


श्री . आर . एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. आर . एम . पांडे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९९/ सन २०१७.- श्री. ए. एल . टिकले, जिल्हा 
न्यायाधीश- ६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१७ ते १ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीकांत द. कुलकर्णी, 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर . 


__ रजेवरून परत आलेनंतर श्री . ए. एल . टिकले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


अहमदनगर , २ मार्च २०१७ . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
आदेश 

श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ २४ / सन २०१७. - श्री . एस. एस. देशपांडे, ३ रे । 

तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 

म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
२७ फेब्रुवारी २०१७ ते १ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित अहमदनगर , २३ फेब्रुवारी २०१७. 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

आदेश 
रजेवरून परत आलेनंतर श्री. एस . एस. देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३१ / सन २०१७. - श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , 

दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक १७ जानेवारी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 

२०१७ ते १९ जानेवारी २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
श्री . एस . एस. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती व्ही . बी. पारगांवकर यांना दिवाणी 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 

आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कार्यभार श्रीमती के . के . शाह , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 

नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
श्री . एस . एस . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 

___ श्रीमती व्ही. बी . पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
नसते, तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

कार्यभार श्री. के. एम. कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , २३ फेब्रुवारी २०१७ . 

श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
आदेश 

नसत्या , तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ३१/ सन २०१७.- श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक २७ फेब्रुवारी अहमदनगर , २७ फेब्रुवारी २०१७. 
२०१७ ते १ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 

आदेश 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५४/ सन २०१७. - श्री . एस . व्ही . देशमुख , 
रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती व्ही . बी. पारगांवकर यांना दिवाणी 

सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक २७ 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 

फेब्रुवारी २०१७ ते २ मार्च२०१७ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 

रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 

रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
श्रीमती व्ही . बी. पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . एस. व्ही . देशमुख यांना सहदिवाणी 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 

आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कार्यभार श्री . के. एम . कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


३३ 


श्री . एस . व्ही . देशमुख, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

आदेश 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २१/ सन २०१७. - श्री . एस . एस. जगताप , 
कार्यभार दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर यांची दिनांक ६ मार्च २०१७ ते 

दिनांक ८ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीपर्यंत श्रीमती डी . एम . भंडे, ३ रे 

मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक ४ मार्च२०१७ रोजी कार्यालयीन 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे व दिनांक २७ 

वेळेनंतर ते दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
फेब्रुवारी २०१७ रोजीपासून ते दिनांक ३ मार्च२०१७ रोजी कार्यालयीन मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एम. व्ही . चव्हाण , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . एस . एस . जगताप यांना मुख्य 
स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
श्री. एस. व्ही . देशमुख , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 

आहे. तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 

अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 

सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. एस . एस. जगताप, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अहमदनगर यांचे 

वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती 
अहमदनगर , २३ फेब्रुवारी २०१७. 

पी . पी . बनकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एस. एस. जगताप , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर हे वर 
आदेश 

नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते मुख्य 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ५५ / सन २०१७ . - श्री . एम . व्ही . चव्हाण, २ रे । न्यायदंडाधिकारी, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक २१ राहिले असते . 
फेब्रुवारी २०१७ ते २३ फेब्रुवारी २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अहमदनगर, ४ मार्च २०१७. 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी 

आदेश 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 

क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २४ / सन २०१७.- श्री . एस. एस. देशपांडे, ३ रे 
आहे . 

सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
रजेवरून परत आलेनंतर श्री. एम . व्ही . चव्हाण यांना २ रे सहदिवाणी २ मार्च२०१७ रोजीची १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 

__ मंजूर करणेत येत आहे . 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी रजेवरून परत आलेनंतर श्री . एस. एस . देशपांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 

येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
श्री. एम . व्ही . चव्हाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 

श्री . एस . एस . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
कार्यभार श्रीमती डी . एम . भंडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

कार्यभार श्रीमती के . के. शाह, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 

स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
श्री . एम . व्ही . चव्हाण, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 

___ श्री . एस. एस . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 

अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी 

नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, १८ फेब्रुवारी २०१७ . 

अहमदनगर, ३ मार्च २०१७ . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १ मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३१/ सन २०१७. - श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २ मार्च२०१७ 
रोजीची १ दिवसाची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत 
येत आहे. तसेच वरील कालावधीत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती व्ही . बी. पारगांवकर , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . के . एम. कायंगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती व्ही . बी . पारगांवकर, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या, 
तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ४ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११२/ सन २०१७. - श्री. बी . एन. चिकणे, ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक ६ मार्च 
२०१७ ते दिनांक ८ मार्च २०१७ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ४ मार्च २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . बी . एन. चिकणे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . बी . एन. चिकणे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ४ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
६ मार्च२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस. एस. देशपांडे, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे व 
दिनांक ६ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ९ मार्च 
२०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. पी . पी . केस्तीकर , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


__ श्री . बी. एन. चिकणे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर, ४ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ७५ / सन २०१७. - श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत यांची दिनांक ६ मार्च 
२०१७ ते ८ मार्च २०१७ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ४ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ९ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती ए . ए . कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री. ए. आर. माळवदे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
कर्जत ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/१२४ / सन २०१७ . - श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा यांची दिनांक ६ मार्च 
२०१७ ते १० मार्च २०१७ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ४ मार्च २०१७ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १४ मार्च २०१७ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक ११ मार्च २०१७ रोजी औरंगाबाद येथे होणाऱ्या विभागीय परिषदेस 
उपस्थित रहावे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


३५ 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११० / सन २०१७. - श्री . पी . एन. देशपांडे, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ६ फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजीची मंजूर करण्यात आलेली 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , ७ फेब्रुवारी २०१७. 


रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती एम . वाय. डोईफोडे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एम. वाय. डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. जी. देशींगकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती एम . वाय . डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

सौ. सु. कि . केवले, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १०७/ सन २०१७. - श्री . टी . एम . देशमुख 
नाईक , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात 
येत आहे . 

हे . म. देशपांडे, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश - १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 
अहमदनगर , ६ फेब्रुवारी २०१७ . 


अहमदनगर , ३ मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३९ / सन २०१७ . - श्रीमती ए. आर. नागोरी , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
३१ जानेवारी २०१७ ते दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 
तसेच दिनांक ३० जानेवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
६ फेब्रुवारी २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती ए. आर. नागोरी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती पी . एन. ढाणे, ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती ए. आर. नागोरी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ७ फेब्रुवारी २०१७ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक बी - २/९३५/ सन २०१७. - श्री . आर. डी. चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १४ मार्च २०१७ ते दिनांक 
१६ मार्च २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 
१७ मार्च२०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . आर. डी . चव्हाण यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . आर. डी. चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . एम . आहेर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 
____ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर. डी . चव्हाण, ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २२ फेब्रुवारी २०१७. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


आदेश 


श्रीमती एम . ए. मोटे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. डी. चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांनी सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम. ए. मोटे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे, २४ फेब्रुवारी २०१७. 


क्रमांक बी -२/ ९८४/ सन २०१७.- श्री. डी. एम. आहेर, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ ते 
दिनांक १ मार्च २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१७ ( शनिवार ) व २६ फेब्रुवारी २०१७ ( रविवार ) 
या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . डी . एम . आहेर यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . डी . एम . आहेर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा व त्यांच्याकडे सोपविण्यात 
आलेला मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे पदाचा देखील अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ 
रोजीचे दुपारपावेतोचा कार्यभार श्रीमती एम . ए. मोटे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडे व तसेच दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे 
दुपारनंतर ते दिनांक १ मार्च २०१७ रोजीपावेतोचा कार्यभार श्री. आर . 
डी . चव्हाण, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एम. आहेर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , २४ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 
क्रमांक बी - २ /९८३/ सन २०१७ .- श्री . एस . पी . बेदरकर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर यांना दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १ मार्च २०१७ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०१७ (४ था शनिवार ) व २६ फेब्रुवारी २०१७ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक २४ 
फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ मार्च २०१७ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री. एस . पी. बेदरकर यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस . पी . बेदरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . व्ही . कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचेकडे 

सोपविण्यात येत आहे. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. पी . बेदरकर, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर 
ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, २४ फेब्रुवारी २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/९८५/ सन २०१७.- श्रीमती एम . ए. मोटे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ ते 
दिनांक १ मार्च २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०१७ रोजी दुपारपासून ते दिनांक २ मार्च २०१७ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती एम . ए. मोटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


३७ 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ८७१/ सन २०१७. - श्री. एस . बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक २५ फेब्रुवारी 
२०१७ ( ४ था शनिवार) व २६ फेब्रुवारी २०१७ ( रविवार) या सुट्ट्यांना 
जोडून दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १ मार्च २०१७ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 
तसेच त्यांना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २ मार्च २०१७ रोजीचेकार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . एस. बी . साळुखे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 
___ श्री . एस. बी . साळुखे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . एस . शिंदे, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. बी. साळुखे, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, २० फेब्रुवारी २०१७. 


श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांनी रजेवरून परत आलेनंतर ते कामावर रूजू होण्यास 
पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेस्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर 
केलेले आहे . 
___ _ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. आर. कदम , 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते, तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्रल्हाद चिं . बावस्कर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे, २८ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ९०१/ सन २०१७. - श्री . व्ही. बी . गव्हाणे, सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे यांना दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७ ते 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१७ (४ था शनिवार ) व २६ फेब्रुवारी 
२०१७ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . व्ही . बी . गव्हाणे यांना सचिव , जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . व्ही . बी . गव्हाणे, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . आर. डी . चव्हाण , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे 
यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . बी. गव्हाणे, सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

___ प्रदीप हि . काळे, 

जिल्हा न्यायाधीश - २ , धुळे, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


क्रमांक बी - २/ १०४१/ सन २०१७. - श्री . आर . आर . कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक २० फेब्रुवारी 
२०१७ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची 
परिवर्तित रजा, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१७ ( ४ था शनिवार ) व 
२६ फेब्रुवारी २०१७ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . आर. आर . कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 

येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . आर. आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. पी. एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता . 


करा 


धुळे. 


धुळे, २१ फेब्रुवारी २०१७ . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 


___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . गोंधळेकर , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, शहादा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 

प्राची पी. कुलकर्णी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 
नंदुरबार , २१ फेब्रुवारी २०१७. 


आदेश 
क्रमांक बी - २/ एमएचएनबी - ७/ २०९६/ ४30 / सन २०१७. - श्री . महेंद्र 
बी . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धडगाव यांना दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक १ मार्च २०१७ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २ मार्च २०१७ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . महेंद्र बी . पाटील यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव या 
पदी पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . महेंद्र बी . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . बी . सोनटक्के, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांनी 
सांभाळावा. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . महेंद्र बी . पाटील , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , २० फेब्रुवारी २०१७. 


BY PRINCIPAL AND SESSIONS JUDGE 

Order 
No . EST / 1234/ 2017. - The Principal District and 
Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the 
following Order . 

Earned leave for two (2 ) days from 22nd 
February 2017 and 23rd February 2017 prefixing 
holidays falling on 21st February 2017 and suffixing 
holidays falling on 24th February 2017 to 
26th February 2017 with permission to leave 
headquarters with effect from 20th February 2017 
after office hours to 27th February 2017 before 
office hours is hereby granted to Smt. Urmila Joshi 
Phalke, District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge, Nashik. 

Charge during the absence of Smt. Urmila Joshi 
Phalke, District Judge - 1 and Additional Sessions, 
Judge, Nashik is keptwith Shri. N . B . Bhos, District 
Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nashik . 
The Charge under the MCOC Act is keptwith Shri. 
S . R . Sharma, Distirct Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge, Nashik. 

Certified that Smt. Urmila Joshi-Phalke would 
have continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik , if 
she had not proceeded on leave for the period from 
22nd February 2017 to 23rd February 2017 (Note 
2 below Rule 39 ( 2 ) ofMaharashtra Civil Services 
( Pay) Rules 1981 ) . 

ARUN M . DHAVALE , 

Principal District and 

Sessions Judge , Nashik . 
Nashik , 18th February 2017 . 


आदेश 
क्रमांक बी -२/ ४३६/ सन २०१७ . - श्री . एस. पी . गोंधळेकर, तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, शहादा यांना दिनांक 
२२ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१७ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३७ मार्च २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक 
२५ व २६ फेब्रुवारी २०१७ चौथा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह ) 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्री . एस. पी . गोंधळेकर यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व सहायक सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी पर्यायी इसमाची 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री . एस . पी. गोंधळेकर , तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी. बी . नाईकवाड, जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी सांभाळावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ ३९ 
BY DISTRICT JUDGE - 2 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/ 1182 /2017 .- The District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Smt. K . P . R . S . Rathore , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate, First Class , 
Niphad . 


Earned Leave for seven (7) days from 2nd 
March 2017 to 8th March 2017 with permission 
to leave headquarter with effect from 
1st March 2017 after office hours to 9th March 
2017 before office hours . 
Ex post facto sanction to the Commuted leave 
for two (2 ) days from 13th February 2017 and 
14th February 2017 . 


Smt. S . V . Inamdar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Dindori . 


Ex post facto sanction to the Commuted leave 
for one ( 1 ) day i. e . on 2nd February 2017 . 


Shri. V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom Charge is 

kept during the leave period in 
addition to their own duties . 

3 


Smt. K . P . R . S . Rathore , 
Joint Civil Judge, Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , 
Niphad. 


Smt. M . R . Dhanorkar, 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class, Niphad . 


Smt. S . V. Inamdar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class, 
Dindori. 


Smt. G . S . Bora , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate, First Class , Dindori. 


Shri . V . H . Deshmukh , 
5th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. J. J. Inamdar, 
6th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Malegaon . 


N . K . BRAHME , 

1/c. District Judge -2 and 
Additional Sessions Judge, Nashik . 


Nashik , 17th February 2017 . 


80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ 
BY DISTRICT JUDGE-2 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 

Order 
No. EST/ 1274 /2016 . – The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names : 
Sr. No . Name and Designation 

Period 


Shri. M . S . Pathan , 
Ad hoc District Judge - 2 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Commuted leave 
for four (4 ) days from 13th February 2017 and 
16th February 2017 . 


Shri. S . M . Belkar, 
District Judge - 3 and Assistant 
Sessions Judge , Malegaon . 


Earned Leave for seven (7 ) days from 
17th February 2017 to 23rd February 2017 
suffixingholidays falling on 24th february 2017 
to 26th February 2017 with permission to 
leave headquarter with effect from 
16th February 2017 after office hours to 
27th February 2017 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts , had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom Charge is 

kept during the leave period in 

addition to their own duties . 


Shri. M . S . Pathan , 
Ad hoc District Judge- 2 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Shri . S . T. Pandey, 
District Judge -9 and Assistant Sessions 
Judge , Nashik along with the additional 
charge of the Court of Adhoc District 
Judge- 3 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik 


2 


Shri. S . M . Belkar, 
District Judge -3 and Assistant 
Sessions Judge , Malegaon . 


Shri. S . A . S . M . Ali , 
District Judge - 2 and Assistant Sessions 
Judge, Malegaon . 


URMILA JOSHI-PHALKE , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Nashik , 20th February 2017 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४ , २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४ , शके १९३९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक एनएसके/ सीएचडी/ जीएनएल/ ५३६८ / सन २०१७ .- सहायक क्रमांक आस्था/ कलम २१/ नों .र./ सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी 
निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड यांनी मुख्यप्रवर्तक चंद्रशेखर 

संस्था कायदा, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
बद्रीनारायण जाधव बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , 

मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर , तालुका 
चांदवड , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व 

शिरपूर , जिल्हा धुळे महात्मा भा . मा . शाह ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे कलम १२ (१) व महाराष्ट्र 

पतसंस्था मर्यादित, थाळनेर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , नोंदणी 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 

क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/(सीआर)/ ७४४/ २०००- २००१/ सन २००० , 
सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे करण्यात दिनांक २७ डिसेंबर २००० या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊनतिचे 
आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक २७ फेब्रुवारी 
चांदवड , ७ फेब्रुवारी २०१७ . 

२०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 
शिरपूर , २७ फेब्रुवारी २०१७.. 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक एनएसके / सीएचडी/ जीएनएल/ ५३६९/ सन २०१७.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, चांदवड यांनी मुख्यप्रवर्तक अशोका बहुउद्देशीय 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, चांदवड , तालुका चांदवड , जिल्हा 
नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी झाल्याचे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमाचे 
कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम १० 
( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आल्याचे जाहीर करीत आहे . 

सविता प्र . शेळके , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , चांदवड , 

जिल्हा नाशिक . 
चांदवड , ७ फेब्रुवारी २०१७. 


क्रमांक आस्था/ अरूणावती यंत्रमाग/ अंआ/ ९०६/ २०१६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था कायदा, १९६० चे कलम १०२ (२) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , मनोज मधुकर चौधरी, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या आदेशान्वये 
अरूणावती यंत्रमाग सहकारी संस्था मर्यादित, शिरपूर , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेचा दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१६ रोजीचा 
मध्यंतरीय आदेश आज दिनांक ९ डिसेंबर २०१६ रोजी माझी सही व 
कार्यालयीन मुद्रेसह कायम करीत आहे आणि त्याच अधिनियमातील 
कलम १०३ अन्वये सदर संस्थेवर अवसायक म्हणून श्री . बी . डी . 
पाटील , लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, शिरपूर यांची नेमणूक करीत 
आहे . 
शिरपूर , ९ डिसेंबर २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एजीआर/ एजीआर/ ओ/( डी)/४७१६ / सन २०१७. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध), अहमदनगर हे जाहीर 
करतात की , श्री . अशोक रंगनाथ काळे, मुख्यप्रवर्तक नियोजित न्यू 
किसान क्रांती शेळीमेंढीपालन सहकारी संस्था मर्यादित , देऊळगाव 
सिद्धी, तालुका नगर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा २४ वा अधिनियम) चे कलम ९ 
( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एजीआर/ एजीआर/ ओ/( डी)/ ४७१६/ 
सन २०१७, दिनांक ३ मार्च २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण कृषि संस्था व उपवर्गीकरण इतर कृषि संस्था असे 
करण्यात आले आहे . 

अनिल वि . भांगरे, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था ( दुग्ध ), अहमदनगर . 
अहमदनगर, ३ मार्च २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था /कलम २१/ नोंदणी रद्द/ १००२/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था कायदा , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे, प्रभु नागरी सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , शिरपूर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , नोंदणी 
क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ (सीआर)/ ७५० / २००१-२००२/ सन २००२ , 
दिनांक २८ जानेवारी २००२ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन 
तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १७ जानेवारी 
२०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 
शिरपूर , १७ जानेवारी २०१७. 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ कलम २१/ नोंदणी रद्द/ १००७/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था कायदा , १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारान्वये मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, फत्तेपूर जंगल कामगार 
सहकारी संस्था मर्यादित, फत्तेपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे, 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


नोंदणी क्रमांक ४३३२, दिनांक २८ डिसेंबर १९५७ या संस्थेची नोंदणी 
रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा आदेश आज 
दिनांक १७ जानेवारी २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह 
देत आहे . 
शिरपूर , १७ जानेवारी २०१७. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएनआर/ जीएलआर /३८२७/ 
सन २०१७, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था आहे. 

जयेश सु . आहेर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था, संगमनेर , 

जिल्हा अहमदनगर . 
संगमनेर , २७ फेब्रुवारी २०१७ . 


आदेश 
क्रमांक आस्था/ कलम २१ / नोंदणी रद्द/ १०६४/ सन २०१७. - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था कायदा, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त इ 
घालेल्या अधिकारान्वये मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक, सहकारी 
संस्था, शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , शालिग्राम बळीराम 
पाटील ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , हिंगोणी, 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे , नोंदणी क्रमांक डीएलई/एसपीआर / 
( सीआर)/७४७/ २००१ - २००१/ सन २००१, दिनांक २६ जुलै २००१ या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन तिचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याबाबतचा 
आदेश आज दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन 
मुद्रेसह देत आहे. 

मनोज चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , 

जिल्हा धुळे. 
शिरपूर, २७ फेब्रुवारी २०१७ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / पृथ्वीराज ग्राबिशे/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
३८८/ सन २०१७. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , पृथ्वीराज ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , काष्टी , तालुका श्रीगोंदा , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ 
चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संस्था असे 
करण्यात येत आहे. 

मिलिंद टंकसाळे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 
संगमनेर , २७ फेब्रुवारी २०१७ . 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८४७/ ५३२ / सन २०१७. 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
परिस स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , नांदुरदुमाला, तालुका 
संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत 
आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/३८४७/ 
सन २०१७, दिनांक २७ फेब्रुवारी २०१७ असा आहे आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण सामाजिक 
सर्वसाधारण संस्था आहे . 
संगमनेर , २७ फेब्रुवारी २०१७ . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४१ / सन २०१७. - श्रीमती टी . एम. निराळे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक ७ मार्च 
२०१७ ते दिनांक ९ मार्च २०१७ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आलेनंतर श्रीमती टी . एम . निराळे यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्रीमती टी . एम. निराळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती ए. आर. नागोरी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती टी . एम . निराळे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 


आदेश 
क्रमांक एएनआर/ एसएनआर/ जीएलआर/ ३८२७/ ५३६ / सन २०१७. 
उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे 
परिवार शेतकरी विकास सहकारी संस्था मर्यादित , नांदुरदुमाला , 
तालुका संगमनेर , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर 
करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जून ८ - १४, २०१७ / ज्येष्ठ १८ - २४, शके १९३९ 


४३ 


अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर, ६ मार्च २०१७. 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०४/ सन २०१७.- श्रीमती पी . पी . भारसाकडे 
वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ फेब्रुवारी २०१७ ते दिनांक ६ मार्च २०१७ पावेतो अशी एकूण 
८ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . भारसाकडे - वाघ यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 


न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्रीमती पी. पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. आर. नागोरी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आल होता. 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे-वाघ, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

सौ. सु. कि . केवले , 

जिल्हा न्यायाधीश- १ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 
अहमदनगर , ७ मार्च २०१७ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे :-(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १९६० चे कलम १०२ व १०३ (४). 

( २) या कार्यालयाचे वेळोवेळी काढलेले अंतिम आदेश . 

ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक २ अन्वये या कार्यालयाने खालील परिशिष्टात नमूद संस्था ह्या अवसायनात घेतलेल्या असून सदर संस्थांचे अवसायन 
आदेशात प्रशासकीयदृष्ट्या सोईसाठी अंशत : बदल करणे क्रमप्राप्त झाले आहे . 

त्याअर्थी, खालील परिशिष्टात नमूद केलेल्या अवसायनातील सहकारी संस्थांच्या नावापुढे दर्शविलेल्याप्रमाणे अवसायन आदेशात अंशत : 
बदल करून नवीन अवसायकाची नियुक्ती करणेबाबत मी खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 

आदेश 
क्रमांक विनियमन / अवसायक बदल/ क . १०३ (४ )/९७० / सन २०१७. - मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, शिरपूर , महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा कायदा, १९६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये खालील परिशिष्टात नमूद केल्याप्रमाणे आदेशात बदल 
करून त्याजागी नवीन अवसायकांचीनियुक्ती करीत आहे. सदरचा आदेश आज दिनांक ९ जानेवारी २०१७ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह 
देत आहे . 

परिशिष्ट 
अ. क्र . अवसायनातील सहकारी संस्थेचे नाव अवसायन 

पूर्वीच्या अवसायकाचे नवीन नियुक्त 
आदेश दिनांक 

नाव 

अवसायकाचे नाव 


४ 


१ 


अमरिशभाई पटेल मागासवर्गीय सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, शिरपूर . 


१६. १२.२०१५ 


२ बिजासनी माता सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

मर्यादित , शिरपूर . 


१६ . १२ . २०१५ 


३ स्वामी विवेकांनद सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

मर्यादित , शिरपूर . 


१६. १२ . २०१५ 


श्री . एम. आर. जाधव , श्री . एम . डी . जवराळ, 
लेखापरीक्षक , 

दुसरे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर . सहकारी संस्था , शिरपूर . 
श्री. एम . आर. जाधव , श्री. एम . डी. जवराळ , 
लेखापरीक्षक , 

दुसरे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर . सहकारी संस्था , शिरपूर . 
श्री . एम. आर . जाधव , श्री . एम. डी . जवराळ , 
लेखापरीक्षक, 

दुसरे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर. सहकारी संस्था, शिरपूर . 
श्री. वाय. एच. दाऊळकर , श्री . बी . डी . पाटील , 
सहकार अधिकारी , लेखापरीक्षक, 
द्वितीय श्रेणी, शिरपूर . सहकारी संस्था, शिरपूर . 

मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा धुळे. 


४ 


साने गुरुजी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , शिरपूर . 


२९ .०३. २०१६ 


शिरपूर , ९ जानेवारी २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


